सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ७] 


त 


शनिवार , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ : माघ १५ , शके १९३८ [किंमत ० .०० रु .] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचा: 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २४/ १२/ २०१६ : पौष - ३, शके 
१९८३८ , भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद पैठण , गंगापूर व 
कन्नड यांचा अहवाल दिनांक १७/ १/ २०१७, १६/ १/ २०१७,१८ /१/ २०१७ 
नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांकःसर्कीण - २०१६ / 
प्र .क्र .४६६ / नवि- २० , दिनांक २१ / १२/ २०१६ 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१ - क ( ४ ) 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची 
अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० 
मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 
११०१/सिआर २३ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


आदेश 
क्र .२०१७ / नपाप्र/ कावि -६६६ - ज्याअर्थी नगरपरिषद पैठण , गंगापूर 
व कन्नड सार्वत्रिक निवडणूक - २०१६ नंतर , संदर्भ क्र . ०१ अन्वये निवडून 
आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांच नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात 
आली आहेत व पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद यांनी उक्त 
वाचा ३ नूसार कार्यवाही करून दिनांक १६/०१/ २०१७, १७/०१/ २०१७, १८ / 
०१/ २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा 
व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्याबाबत सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला 
आहे. 

त्याअर्थी मी डॉ .निधी पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त 
वाचा क्र . ४,५व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करते की , नगरपरिषद 
पैठण, गंगापूर व कन्नड येथे दिनांक १७/ ०१/ २०१७, १६/ ०१/ २०१७, १८ / ०१ / 
२०१७ रोजी आयोजत विशेष सभेत खालील प्रमाणे दर्शविल्यानुसार 
नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार, उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


ॐ 


अ. क्र नगरपरिषदेचे | निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 


नांव 


| पैठण 


श्रीमती सुचित्रा महेश जोशी 


२ . 


| गंगापूर 


श्रीमती राजपुत मंगलाबाई अर्जुनसिंग 


१ . श्री . डॉ .विष्णु जयवंत बाबर 
२. श्री .प्रकाश देविदास वानोळे 
१ . श्री . संजय विठ्ठलराव जाधव 
२ . श्री . प्रदिप सुधाकर पाटील 
१. श्री . भारूका गोविंद राजकुमार 
२. श्री . खान अजमल कादर 


कन्नड 


श्री . अ . जावेद अ .वाहेद 


स्थळ - औरंगाबाद 
दिनांकर २/ २/ २०१७ 


डॉ . निधी पांडेय , 
जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ फेब्रुवारी २०१७ : माघ १५ , शके १९३८ 


भाग १- अ असाधारण 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक - जा . क्र . २०१६ /जिबी/ डेस्क - १/ एमयुएन / कावि - महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 
५१ अ - १अ (९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक 


आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप - २०१६/ प्र.क्र .- ३४ // का . ६ दिनांक 
१७.१०. २०१६ नुसार मी निधी पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे जाहीर 
करते की , औरंगाबाद जिल्हयातील खुलताबाद नगर परिषदेच्या १८ .१२. २०१६ 
रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नगरपरिषद निहाय खालील 
उमेदवार थेट नगराध्यक्ष म्हणून पाच वर्ष कालावधीकरिता निवडून आलेले 
आहेत . 


अ. क्र नगरपालिकेचे नांव 


निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाचे नांव 


शेरा ( जर राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


१ . 


। 


खुलताबाद 


श्री .मुखीमोद्दीन जियायोद्दीन सय्यद 


खुला 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : ३०/ १/ २०१७ 


निधी पांडेय , 
जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 


आयोग महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र . रानिआ/ नप -२०१६/ प्र.क्र .- ३४// का .६ दिनांक 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

१७.१० .२०१६ नुसार मी निधी पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद असे जाहीर 
आदेश 

करते की , औरंगाबाद जिल्हयातील खुलताबाद नगर परिषदेच्या १८ .१२.२०१६ 
क्रमांक - जा .क्र . २०१६ /जिबी/ डेस्क - १/ एमयुएन / कावि - महाराष्ट्र रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नगरपरिषद निहाय खालील 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम 

उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागातील जागावर नगर 
१९ (९ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा . राज्य निवडणुक परिषद सदस्य म्हणुन पाच वर्षे कालावधी करिता निवडुन आलेले आहेत . 

नगरपरिषद खुलताबाद सदस्यपद 


अ . क्र 


निवडणुन आलेल्या सदस्यांचेनांव 


प्रभाग 
क्र . व जागा 
क्र . 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) अनुसुचीत जातीसाठी ), 
अनुसुचीत जाती महिलासाठी, अनुसुचीत जमातीसाठी , अनुसुचीत 
जमाती स्त्रीयासाठी , नागरीकांचा मागास प्रवर्ग, नागरीकांचा मागास 
प्रवर्ग महिलासाठी , सर्वसाधारण , सर्वसाधारण ( महिला) 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


| 


१ब 

अ 


| 


ब 


| 


३अ 


| 


३ब 


| 


४अ 
४ब 


| 


| 


लिंगायत कविता मच्छिंद्र 
बारगळ परसराम शिवाजी 
| लाळे लक्ष्मीबाई मनोहर 
बारगळ योगेश बाबासाहेब 
साळुके नरेंद्रसिंग रामभाऊ 
काळे संजीवनी फकीरचंद 
रुखसाना बेगम कबीरोद्दीन | 
शेख मुनीबोद्दीन मुजीबोद्दीन 

शेख अब्दुल हफिज अब्दुल रशिद 
१० . | 

| बेग सुलताना परवीन बेग मिी अब्बास 

मरकड सुरेश बाबुराव 
१२ . | फुलारे रूखमनबाई आसाराम 
१३ . बावस्कर दिलीप दौलतराव 

शेख सयदा बेगम महेमुद 
१५ . || नजीराबेगम शेख महेमुद 
१६ . | शेख हिना बेगम इरफान 
१७. | मिा बेग अयाज इकबाल 


नागरीकांचा मागासप्रवर्ग ( महिला) 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण ( महिला) । 
सर्वसाधारण 
अनु . जमाती 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
नागरीकांचा मागासप्रवर्ग ( महिला) 
सर्वसाधारण 
नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
सर्वसाधारण ( महिला) 
नागरीकांचा मागासप्रवर्ग 
सर्वसाधरण ( महिला ) 
अनु. जाती 
सर्वसाधारण ( महिला) । 
नागरीकांचा मागासप्रवर्ग ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण 


५अ 
५ब 


| 


११. | 


६अ 


६ब 


१४ . 


७अ 
७ब 
८अ 


८ब 


८क 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : ३०/ १/ २०१७ 


निधी पांडेय , 

जिल्हाधिकारी , औरंगाबाद . 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


